भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५ (9) मधील 
Institutional Strengthening या योजनेअंतर्गत 
आदिवासी विकास विभागाकरीता भाडयाने वाहने 
उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.२५/का.१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: २२/०५/ २०१८ 
वाचा- 
१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. केंद्रिय-२०१६/ प्र.क्र.२९/का.१९ दि.२०/०६/२०१७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग , शासन निर्णय क्र. शापसे-२०१६/ प्र.क्र.८६/ का.३१ दि.११/०४/२०१७ 
३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.२५/का.१९ ,दि.२८.०२.२०१८ 
शासन शुद्धीपत्रक- 
आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या आश्रमशाळा व कार्यालयांना वेळोवेळी भेटी देण्यासाठी, 
विभागातंर्गत निर्माण केलेल्या बांधकाम कक्षासाठी व विभागाच्या इतर कार्यालयीन कामासाठी संदर्भ क्र. २ 
येथील शासन निर्णयातील अटी व शार्थीच्या अधिन राहून वाहनपुरवठेदाराकडून भाडयाने वाहने उपलब्ध 
करून घेण्यास संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. या शुद्धीपत्रकान्वये 
संदर्भाधिन शासन निर्णय दि.२८.०२.२०१८ मधील परि.१ मधील तक्‍ता खालीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. | वाहन पुरवठादाराचे नाव व पत्ता दूरध्वनी क्रमांक वाहनाची संख्या व 
प्रकार 
१) मे. सुलभा ट्रॅव्हल्स, Io मॅजेस्टीक शॉपिंग |०२२-२३८९००६२, इनोव्हा -१ 
सेंटर, जे.एस.एस.रोड, गिरगांव, २३८५०७८०, भ्रमणध्वनी क्र. 
मुंबई-४०० ००४. ९८२१४७०३२२ 
2) मे. ए.बी. ट्रॅव्हल्स, ६ - अ, शॉप नं. 9, दामोदर | ०२२-२५००८८५५ इरटिगा-२, 
पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, घाटकोपर (प.) , भ्रमणध्वनी क्र.२८२०१४८८५८,| स्विफ्ट डिझायर-१ 
मुंबई - Yoo ०८६. ९६६४४६६७८९ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०५२२११४९२९४९२४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ajitsingh R Rajput | 
(अ.रा.राजपूत) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रत, 


१. मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.२५/का.१९ 


३. प्रधान सचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

४. प्रधान सचिव,वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

५. आयुक्‍त,आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक 

६. सह सचिव / उप सचिव आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

७. मुख्य अभियंता (बांधकाम कक्ष) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. मे. सुलभा ट्रॅव्हल्स, गिरगांव, मुंबई 

९. मे. ए.बी. ट्रॅव्हल्स, घाटकोपर (प.) ,मुंबई 

१०.संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

११.निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


